संदर्भ. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. 
दि.३१/०३/२०२२. 


प्रस्तावना - 
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
संदर्भिय शासन निर्णय, दिनांक-३१/०३/२०२२ अन्वये परिशिष्ट- अ मध्ये विकास कामे मंजूर करण्यात आली 
आहेत. सदर मंजूर विकास कामात, ग्रामपंचायतीच्या नावात व तालुक्यामध्ये बदल करणेबाबत मा. 
लोकप्रतिनिधी (आमदार व खासदार) तसेच पदाधिकारी यांनी विनंती केली आहे. त्यास अनुसरुन खालील नमूद 


मंजूर विकास कामात बदल करुन शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुद्धीपत्रक - 
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय, दिनांक-३१/०३/२०२२ अन्वये परिशिष्ट- अ मध्ये खालील विकास कामे मंजूर 


शासन शुद्धीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम या 
योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ मधील मंजूर 
विकास कामात अंशतः बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.--३७/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. ०६ जून, २०२२ 


ग्राक्षेवि-०२१/प्र.क्र.८३/का-९, 


करण्यात आलेली आहेत. 
अ | जिल्हा | तालुका | क्र. | ग्रामपंचायत कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी (रुपये 
क्र. लाखात) 
| . | नांदेड | कंधार ४८० | मौजे पानभोसी | मौजे पानभोसी नुर नगर मध्ये श्री.शेख १०.०० 
फरिद मोहम्मद यांचे घर ते बाळाजी घोडके 
यांचे घर ६० मी. सी.सी. रस्ता व नाली 
बांधणे. 
कंधार ४८१ | मौजे पानभोसी । मौजे पानभोसी ईदगाह नगर मध्ये नांदेड १०.०० 
रोड ते होखलाल रसुल यांचे घर ८० मी. 
सी.सी.रस्ता व नाली बांधकाम करणे. 
२. | परभणी | for ६०२ | मौजे आसेगाव । मौजे आसेगाव येथील मुस्लीम २५.०० 
कब्रस्तानमध्ये रस्ते मजबुतीकरण, पेव्हर 
win, पथदिवे बसविणे. 
3.| रायगड ।रोहा ९७९ | मौजे चांडगांव | मौजे चांडगांव येथील मुस्लिम वस्तीमध्ये १०.०० 
रस्त्याला पेव्हर ब्लॉक बसविणे 
रोहा ९८० | मौजे न्हावे मौजे न्हावे येथील मुस्लिम वस्तीमध्ये १०.०० 
रस्त्याला पेव्हर ब्लॉक बसविणे 
रोहा ९८१ | मौजे कोकबन | मौजे कोकबन येथील मुस्लिम वस्तीमध्ये १०.०० 
रस्त्याला पेव्हर ब्लॉक बसविणे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-०२२/प्र.क्र.-३७/का-९ 


रोहा 


९८२ 


मौजे सोनखार 


मौजे सोनखार येथील मुस्लिम वस्तीमध्ये 
रस्त्याला पेव्हर ब्लॉक बसविणे 


90,00 


मुरुड 


९८३ 


मौजे साळाव 


मौजे साळाव येथील मुस्लिम वस्तीमध्ये 
रस्त्याला पेव्हर ब्लॉक बसविणे 


90,00 


मुरुड 


९८5 


मौजे तळेखार 


मौजे तळेखार येथील मुस्लिम वस्तीमध्ये 
रस्त्याला पेव्हर ब्लॉक बसविणे 


90,00 


मुरुड 


९८५ 


मौजे बोर्ली 


मौजे बोर्ली येथील मुस्लिम वस्तीमध्ये 
रस्त्याला पेव्हर ब्लॉक बसविणे 


90,00 


मुरुड 


९८६ 


मौजे मांडला 


मौजे मांडला येथील ARH वस्तीमध्ये 
रस्त्याला पेव्हर ब्लॉक बसविणे 


90,00 


रोहा 


२९८७ 


मौजे सारसोली 


मौजे सारसोली बौध्दवाडी येथील 
अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये रस्त्याला पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे 


90,00 


रोहा 


९८८ 


मौजे चिंचखार 


मौजे चिचखार बौध्दवाडी येथील 
अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये रस्त्याला पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे 


90,00 


i . । रत्नागिरी 


राजापूर 


२९२९ 


मौजे आजिवली 


मौजे आजिवली तालुका राजापूर मुख्य 
रस्ता ते बौध्दवाडी, मानेवाडीकडे जाणारा 
रस्ता डांबरीकरण व खडीकरण करणे. 


५.०० 


राजापूर 


९३० 


मौजे पाचल 


मौजे पाचल तालुका राजापूर मुस्लिमवाडी 
मुख्य रस्ता ते बौध्दवाडी रस्ता खडीकरण व 
डांबरीकरण करणे. जि. रत्नागिरी 


५.०० 


आष्टी 


८२१ 


कारेगाव 


कारेगाव येथे शादीखाना पत्रा बांधकाम 
करणे 


90,00 


६. | परभणी 


पूर्णा 


६३५ 


मौजे 
धनगरटाकळी 


मौजे धनगरटाकळी मधील जुना मुस्लीम 
मोहल्ला येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे व विकास 
कामे करणे. 


१३.०० 


i . । रत्नागिरी 


गुहागर 


९३२३ 


परचुरी 


परचुरी येथील जिल्हा परीषद रस्ता ते 
इब्राहीम अली रावल घरापर्यंत १८० मीटर 
रस्ता बनविणे. 


५.०० 


गुहागर 


९३५ 


परचुरी 


परचुरी मुस्लीम मोहल्ला येथे सभागृह बांधणे. 


५.०० 


गुहागर 


९३७ 


परचुरी 


परचुरी बौध्दवाडी ते भुरकुंडा मोहल्ला रस्ता 
करणे खडी करण डांबरी करण करणे. ५०० 
मी. 


५.०० 


गुहागर 


९४१ 


मौजे काताळे 


मौजे काताळे नवानगर मुस्लिम मोहल्ला 
गटार बांधणे. 


५.०० 


८. | परभणी 


पाथरी 


५९२ 


ब्रम्हपुरी 


ब्रम्हपुरी येथे अल्पसंख्याक वस्तीत 
सी.सी.रोड व नाली बांधणे 


२०.०० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-०२२/प्र.क्र.-३७/का-९ 


पाथरी ५९३ | ब्रम्हपुरी ब्रम्हपुरी येथे इदगाह मैदानास संरक्षक भिंत १०.०० 
बांधणे 
९ धुळे धुळे ४०१ | रतनपुरा रतनपुरा येथे मुस्लीम सामाजिक सभागृह १०.०० 
बांधकाम करणे 
i ० | औरंगाबाद | पैठण १८५ | पाचोड पाचोड येथे कब्रस्तान संरक्षण भित बांधकाम ५.०० 
करणे 
द्य १ बीड । बीड ८०९ | हिंगणी हवेली | हिंगणी हवेली येथील इदगाह मैदानास ५.०० 


संरक्षण भिंत बांधणे 


2. 


तात्काळ आवऱ्यक कार्यवाही करावी. 


उपरोक्त मंजूर विकास कामात, तालुक्‍यात तसेच ग्रामपंचायतीच्या नावात खालीलप्रमाणे बदल 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर शासन शुद्धीपत्रकाप्रमाणे संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी 


अ | जिल्हा तालुका । क्र. ग्रामपंचायत कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी (रुपये 
क्र. लाखात) 
rl .| नांदेड | कंधार ४८० | मौजे पानभोसी | मारुती कानगुले यांचे घर ते इदगाह मैदान १०.०० 
सी.सी. रोड करणे 
कंधार ४८१ | मौजे पानभोसी | मौजे पानभोसी सुधाकर वाघमारे ते मस्जिद १०.०० 
सी.सी. रोड करणे 
२. | परभणी | जितूर ६०२ | मौजे आसेगाव । मुस्लिम मोहल्यामध्ये पेवर ब्लॉक बसविणे १०.०० 
जितूर मौजे आसेगाव | Ror कब्रस्तानमध्ये इल.ई.डी.लाईट ०३.०० 
बसविणे. 
जितूर मौजे आसेगाव | जेन स्मज्ञानभूमीमध्ये होड व पेवर ब्लॉक १२.०० 
बसविणे. 
३. | रायगड | कर्जत ९७९ । मोजे सावेळे ग्रामपंचायत सावळे हद्दीतील मौजे सावेळे ५५.०० 
येथे कब्रस्तानात विविध विकास कामे, ता. 
कर्जत, जि. रायगड 
कर्जत ९८० | मौजे ठाणेन्हावे | ग्रामपंचायत ठाणेन्हावे हद्दीतील मौजे २५.०० 
ठाणेन्हावे येथे कब्रस्तानात विविध विकास 
कामे, ता. कर्जत, जि. रायगड 
कर्जत ९८१ | मौजे नेरळ ग्रामपंचायत नेरळ हद्दीतील मौजे नेरळ येथे २०.०० 
कब्रस्तान सुशोभिकरण करणे. ता. कर्जत, 
जि. रायगड 
i . । रत्नागिरी ९२९ । सागवे- कातळी 
राजापूर सागवे-कातळी येथील कब्रस्तानळा 
राजापूर पासा ०५.०० 
कंपाऊड वॉल घालणे. 
etre १३०. ('शासबरगासात सागवे जांभारी येथील कब्रस्तानळा 
राजापूर ०५.०० 


कंपाऊड वॉल घालणे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.-३७/का-९ 


प्‌. बीड पाटोदा ८२१ | कारेगाव कारेगाव येथे शादीखाना पत्रा बांधकाम १०.०० 
करणे 
६. | परभणी | परभणी | ६३५ | मौजे नांदापूर । मौजे नांदापूर ता. परभणी येथे पेव्हर ब्लॉक १३.०० 
बसविणे व सुशोभीकरण करणे. 
i . | रत्नागिरी | दापोली | ९३३ | मुधीज मुधीज ता. दापोली येथे कब्रस्तान संरक्षक १०.०० 
भिंत बांधणे 
खेड ९३५ | DOE फूरुस ता. खेड जमालुद्दीन द परकर ते ०७.०० 
कमाल हसन परकार यांचे घराकडे जाणारा 
रस्ता तयार करणे. 
खेड-दापोली मुख्य रस्ता ते जामा मस्जिद ०३.०० 
फुरुस रस्ता डांबरीकरण व खडीकरण 
करणे 
८. | परभणी | परभणी । ५९२ | ब्रम्हपूरी तफ ब्रम्हपूरी तर्फे पाथरी ता. परभणी येथे २०.०० 
पाथरी अल्पसंख्याक वस्तीत सी.सी. रोड व 
नाळेबांधकाम करणे 
परभणी । ५९३ ब्रम्हपूरी तर्फ | ब्रम्हपूरी तर्फ पाथरी इदगाह मैदानास १०.०० 
पाथरी संरक्षक भिंत बांधणे 
९ धुळे धुळे ४०१ | रतनपुरा मौजे रतनपूरा येथे कब्रस्थानला संरक्षक १०.०० 
भिंत व इतर सोयीसुविधा करणे 
हि ० | औरंगाबाद | औरंगाबाद | १८५ | पाचोड पाचोड ता. औरंगाबाद येथे कब्रस्थान ५.०० 
संरक्षक भिंत बांधकाम करणे 
षि १ बीड । बीड ८०९ | खामगाव मौजे खामगाव ता. बीड येथे कब्रस्तान येथे ५.०० 
संरक्षण भिंत बांधणे. 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०६०६१३१८५६९३१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHASHANK 


YASHWANT BARVE = 
(शशांक य. बर्वे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 
६. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-०२२/प्र.क्र.-३७/का-९ 


७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. संबंधित जिल्हाधिकारी 

१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


